प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, प्रवरानगर, ता.राहता, 
जि.अहमदनगर संचलित पद्मभूषण डॉ.बाळासाहेब 
विखे पाटील इंटरनॅशनल स्कूल, लोणी खुर्द, 
ता.राहता, जि.अहमदनगर या झाळेचे, गट क्र.५०५, 
लोणी (बु), ता.राहता, जि.अहमदनगर येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WANA ३२१८/प्र.क्र.४३२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ नोव्हेंबर, २०१८ 

वाचा :- 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ २०१२/(५९/१२)माठशि-२, 

दिनांक ३१ जुले, २०१३. 
संदर्भ :- विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे यांचे क्र.प्राथ-४/टे-२०१/खाप्राशा/स्थलांतर/२०१७-१८/ 

२८२३, दिनांक १२ एप्रिळ, २०१८ चे पत्र 
प्रस्तावना :- 

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, प्रवरानगर, ता.राहता, जि.अहमदनगर संचलित पद्मभूषण 
डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील इंटरनॅशनल Ha, लोणी खुर्द, ता.राहता, जि.अहमदनगर या इंग्रजी 
माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित प्राथमिक शाळेचे, गट क्र.५०५, लोणी (बु.), ता.राहता, जि.अहमदनगर येथे 
स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 
उपरोक्त झाळेची सध्याच्या ठिकाणी अपुरी जागा असल्याने अपुर्‍या भौतिक सुविधांमुळे भाडयाच्या 

WAR इमारतीत स्थलांतर प्रस्तावित आहे. सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील 
अटी व शार्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(२) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांची स्थलांतरास संमती असल्याची लेखी स्वरूपात खात्री करणे तसेच 
स्थलांतरास आक्षेप नसल्याबाबत खात्री करणे आवश्‍यक राहील. त्याचप्रमाणे शाळेतील जास्तीत जास्त 
विद्यार्थ्यांचे स्थलांतराच्या ठिकाणी समायोजन करणे आवश्यक राहील. 
(३) शाळेच्या स्थलांतराच्या ठिकाणी संस्थेच्या नावे किमान १ एकर इतक्या जागेचा किमान 30 वर्षे 
कालावधीचा नोंदणीकृत भाडेकरार सादर केल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, 
अहमदनगर यांनी खात्री करणे आवश्‍यक राहील. 
(४ स्थलांतरास सर्व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सहमती असावी. तसेच सर्व पात्रताधारक शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचारी यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये बदल 
होणार नाही याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले शापथपत्र 
सादर करणे आव्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२१८/प्र.क्र.४३२/एसएम-१ 


(५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार व याबाबत शासनाकडून 
वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार शाळेसाठी पक्की इमारत व सर्व भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक 
सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर 
नोटरी केलेले हापथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 
(६) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ. चे पालन संस्थेने करणे आवश्यक राहील. 
(७ स्थलांतरीत शाळेच्या बाबतीत मूळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व archaea 
बदल होणार नाही. 
(८) सदर झाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत ठिकाणी कार्यरत 
राहील. 
(९) सदर झाळा ही इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावरील असल्याने त्यामध्ये कार्यरत शिक्षक/ 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(१०) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास 
स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. वरील अट क्र.(३), (४) व (५) ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
यांनी सदर शाळेच्या VISA मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या 
कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११३१२११५१७४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Pravin Rajaram ९ por 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1ed 


M 1 Nn d h e 4f4fce865eda3495969f77d97c89a, cn=Pravin 
Rajaram Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
४) अध्यक्ष/ सचिव, प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, प्रवरानगर, ता.राहता, जि.अहमदनगर 
५) निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


